आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ करीता शासकीय वसतीगृह 
बांधकाम  (टिएसपी) लेखाशीर्ष 
(४२२५ १०८३ ) या अंतर्गत निधी 
वितरण आदेशा.. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. १०७ /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : 93 ऑक्टोबर,२०२१ 
वाचा 


१) झासन निर्णय वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.२४.०६.२०२१ 

२) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र. शाआबा-२०२१ प्र.क्र.५२/का-२ दि.३०.०८.२०२१ 
प्रस्तावना - 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०१) (१६) वसतीगृह बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ १०८३), ५३- मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाली रु. ५०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. सदर तरतुदीमधून चालू 
आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत कामांकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
नस्तीन्वये वित्त विभागास सादर केलेल्या प्रस्तावावर अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ३०टक्क्के मर्यादेत 
निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली आहे. त्यास अनुसरुन निधी वितरीत 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील सकीय वसतीगृह बांधकाम (टिएसपी) 
(४२२५ १०८३), ५३- मोठी बांधकामे या अंतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 
३० टक्के मर्यादेत रु.१५००.लाख (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी फक्त) इतका निधी खालीलप्रमाणे 
नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांना वितरीत व 
खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
| १_| २ ३ a. eee 
aa अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ५ ९१६.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
२ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ५ ५८४.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नागपुर. 
एकुण | | ० १५००.०० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर 


निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार एकूण १० कामांवर रकाना ५ मध्ये नमुद 
केलेल्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 
३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय warm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या १० कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/ नागपुर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी मंडळ) नाशिक/नागपुर यांचे 
मार्फत प्राप्त मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी दि.३१ 
मार्च, २०२२ अखेर खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन संदर्भाधीन दिनांक २४.०६.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांत व अनौपचारीक संदर्भ क्र.५३५/व्यय-१४ , दि.१७.०८.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१३११४५४८३०२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ iat वी क 
R a V | n d ra व signed by Ravindra Digambarro 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 


D | g a aa b a r ro postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a6913f9dee1 f453c9a1c5a89d8 
€4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 


Aute Dave: 20211013 168616 +0530 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/नागपुर/अमरावती 
७. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, तळोदा/ नंदुरबार/ कळवण/ नाशिक/ राजुर/ इाहापुर/ डहाणू/ 
जव्हार/नागपुर/चंद्रपुर . 
८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, ठाणे/धुळे/अमरावती/'चंद्रपूर. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे. 
१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. कार्यासन -२, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि.१३ / १०/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु. लाखात) 
सदर शा.नि.द्वारे 
ae प्रशासकीय | 39, मार्च २०२१ वितरीत 
अ.क्र. कामाचे नाव किंमत पति कार्यात 
मान्यता किंमत पर्यंत खर्च करण्यात येत 
असलेला निधी 
[१ २ ३ | ८४ ५ 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी विभाग) धुळे 
मुलींचे शासकोय वसतीगृह, नवापुर जुने 
ता. नवापुर जि.नंदुरबार ४९९ .७८ २९५.०८ १५०.०० 
मुल्हेर (जामोटी) येथे शासकीय 
२ | आदिवासी मुलांचे वसतीगृह बांधणे. ता. 
सटाणा जि नाशिक ६९५.७२ ४१६.५३ 940,00 
पेठ रोड नाशिक, ता.जि. नाशिक येथे 
आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृह 
रै इमारत क्र.२ (दुसरा मजला ते ७वा 
मजला) बांधकाम १४५८.७५ शि ४६६.०० 
कोटमदरा येथे मुलांचे शासकीय 
वसतीगृह बांधणे ता. आंबेगाव जि पुणे ८७८.३ ७०३.३८ १००.०० 
धुळे विभाग एकुण ३५३२.५५ १४१४.९९ ८६६.०० 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम ( आदिवासी विभाग) ठाणे 
णि बारव, ता.जुन्नर, जि. पुणे येथे ९३७.८४ गि ५०.०० 
आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृह 
इमारत बांधकाम 
ठाणे विभाग एकुण ९३७.८४ शा ५०.०० 
अ) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम 
र; (आदिवासी मंडळ) नाशिक एकुण ४०.१९ १०१४.३ अं 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम ( आदिवासी विभाग) अमरावती 
शि मुलाचे शासकिय वसतिगृह कळंब. ता. 
कळंब. जि. यवतमाळ. ७०९.८१ ६५.१३ १६०.०० 
मुलींचे शासकिय वसतिगृह कळंब. ता. 
र कळंब.जि.यवतमाळ. &8&.43 43.23 १६०.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि.१३ / १०/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु. लाखात) 
सदर शा.नि.द्वारे 
oe प्रशासकीय । 39, मार्च २०२१ वितरीत 
अ.क्र. कामाचे नाव किंमत पोत es 
मान्यता किंमत पर्यंत खर्च करण्यात येत 
असलेला निधी 
शिका २ 3 | ८४ षु 
मुलींचे शासकिय वसतीगृह मारेगाव ता. 
रै मारेगाव,जि.यवतमाळ. ६४०.४ ३२०.४७ १७४.०० 
हि मुलाचे शासकिय वसतिगृह 
घाटंजी.ता.घाटंजी.जि. यवतमाळ. ६९६.५२३ ३२४.७५ ८०.०० 
अमरावती विभाग एकुण २७४३.२७ ७६३.५८ ५७४.०० 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी विभाग) चंद्रपुर 
आदिवासी मुलांचे शासकोय वसतीगृह 
हिं इमारतीचे बांधकाम करणे सिंदेवाही जि. 
चंद्रपूर ३१५.४९ १७७.२० १०.०० 
चंद्रपुर विभाग एकुण ३१५.४९ १७७.२० १०.०० 
ब) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम 
षु (आदिवासी मंडळ) नागपुर एकुण ३०५५.७६ ९४०.७८ ५८४.०० 
| qo, एकुण 3+ ब) ७५२९.१५ २३५५.७७ १५००.०० 
Ravindra ४०० 
Digambarro 5५० 
Aute ——— 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


